सहायक अनुदानाच्या जलद संवितरण व 
सनियंत्रणासाठी आहरण व संवितरण 
अधिकारी आणि अन्य अशासकीय कार्यान्वयन 
प्राधिकारी यांचेकरीता” आभासी वैयक्तिक ठेव 
लेखा” (Virtual Personal Deposit Account) 
ही व्यवस्था व कार्यपध्दती लागू करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-१०२४/प्र.क्र.३२६/आरोग्य-७ 
१० वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रूग्णालय संकूल इमारत 
नवीन मंत्रालय, मुंबई Yoo ००१. 
दिनांक : १९ सप्टेंबर, २०२४ 


वाचा :- (१) शासन निर्णय वित्त विभाग क्र. संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.११०/२०२३/कोषा प्रशा-५, 
दिनांक १४/०२/२०२४. 


प्रस्तावना :- 
संदर्भाधीन वाचा येथील वित्त विभागाच्या शासन निर्णयाच्या अनुषंगाने सार्वजनिक आरोग्य 
विभागाच्या अखत्यारितील आयुक्‍त, आरोग्य सेवा कार्यालयातील आहरण व संवितरण अधिका-यांना 
आणि अन्य अशासकीय कार्यान्वयन प्राधिका-यांना महाराष्ट्र कोषागार नियम नमुना क्र.४४ देयकाद्वारे 
राज्याच्या एकत्रित निधीतुन २७ - लहान बांधकामे, ३१- सहायक अनुदान (वेतनेतर), ३३ - अर्थ सहाय्य, 
३५- भांडवली मत्तेच्या निर्मिती करीता अनुदान, ५० - इतर खर्च, ५३ - मोठी बांधकामे आणि वित्त 
विभागाद्वारे वेळोवेळी घोषित करण्यात येतील अशा अन्य wey शिर्ष (05]16० Head) अंतर्गत आहरीत 
केल्या जाणा-या सहाय्यक अनुदानाच्या निधीचा विनियोग करण्यासाठी “आभासी वैयक्तिक ठेव लेखा” 
(Virtual Personal Deposit Account) ही व्यवस्था व कार्यपध्दती सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या 
अखत्यारितील आयुक्‍त, आरोग्य सेवा कार्यालयास लागू करण्याची शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन शासन निर्णयाच्या अनुषंगाने सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या 
अखत्यारितील आयुक्‍त, आरोग्य सेवा कार्यालयातील आहरण व संवितरण अधिका-यांना आणि अन्य 
अझासकीय कार्यान्वयन प्राधिका-यांना महाराष्ट्र कोषागार नियम नमुना क्र.४४ देयकाद्वारे राज्याच्या 
एकत्रित निधीतुन २७ - लहान बांधकामे, ३१- सहायक अनुदान (वेतनेतर), ३३ - अर्थ सहाय्य, ३५- 
भांडवली मत्तेच्या निर्मिती करीता अनुदान, ५० - इतर खर्च, ५३ - मोठी बांधकामे आणि वित्त विभागाद्वारे 
वेळोवेळी घोषित करण्यात येतील अज्ञा अन्य TET शिर्ष (Object Head) अंतर्गत आहरीत केल्या 
जाणा-या सहाय्यक अनुदानाच्या निधीचा विनियोग करण्यासाठी “आभासी वैयक्तिक ठेव लेखा” (Virtual 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-१०२४/प्र.क्र.३२६/आरोग्य-७ 


Personal Deposit Account) ही व्यवस्था व कार्यपध्दती सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या 
अखत्यारितील आयुक्त, आरोग्य सेवा कार्यालयास लागू करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. आभासी वैयक्तिक ठेव लेखा हे ८४४३ - Civil Deposits १०६ - Personal Deposit (००) (०२) 
Virtual Personal Deposit Account यामध्ये उघडण्यात यावे. 


३. सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या अखत्यारितील आयुक्‍त, आरोग्य सेवा कार्यालयातील शासकीय 
कार्यान्वयन यंत्रणांसाठी “आभासी वैयक्तिक ठेव लेखा प्रशासक” म्हणून प्रशासकीय अधिकारी 
आरोग्य सेवा, मुंबई यांना घोषित करण्यात येत आहे. 


४. सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या अखत्यारितील आयुक्‍त, आरोग्य सेवा कार्यालयातील 
अशासकीय कार्यान्वयन यंत्रणांसाठी “आभासी वैयक्तिक ठेव लेखा प्रशासक” म्हणून प्रशासकीय 
राज्य आरोग्य सोसायटीचे संचालक (वित्त व लेखा) यांना घोषित करण्यात येत आहे. 


५. “आभासी वैयक्तिक ठेव लेखा” साठी खालील अटी लागू राहतील. 
(9) The said VPDA shall be subject to audit. 
(2) The Administrated shall ensure that all rules, regulation, terms and 
conditions of the relevant GR have been followed respect of the said VPDA. 
(3) No amount shall be transferred to the VPDA to avoid lapse of funds. 
(3) VPDA is applicable only for state schemes and not for central sector and 
Centrally soonsored Schemes 
(4) The receipts to the said VPDA shall be only such grants drawn under MTR 
6% for 39 grants in aid (Non salary) under the MH २२१० Medical Service and 
Public Health with CRC २२१००४१. No amount under capital heads or loan 
heads of expenditure shall be transferred VPDA. 
(&) The administrated shall timely submit the utilization certificate after incurring 
expenditure forms the VPDA. 
(७) The unspent balance under the VPDA shall be credited back to the 
consolidated fund after completion of the one year from the date of drawal of 
the funds / date of credit the amount to the VPDA or the timeline mentioned 
in the section order whichever is earlier. 
(८) The administer with the district treasury officer shall reconcile the balance 


under the VPDA at the end of every calendar month. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-१०२४/प्र.क्र.३२६/आरोग्य-७ 


(९) The balance shall be reconciled with the A.G. office and the treasury shall submit 
balance certificate to A.G. office for confirmation of their balances in the books of 
A.G. at the end of financial year. 

(१०) At the condition/ instructions in the Finance Department G.R. No. संकीर्ण २३/ प्र.क्र. 

११०/ २०२३ / कोषा Want -4, दिनांक १४/०२/२०२४ shall be followed. 
(99) All rules including rule 884 of Maharashtra treasury rule, १९६८ shall be applicable 


to the VPDA. 


६. सदरचा शासन निर्णय वित्त विभागाचा अनौपचारीक संदर्भ क्र.१८९/२०२४/ को.प्र.५, दिनांक 
२९/०७/२०२४ व अनौपचारीक संदर्भ क्र. ४३८/२०२४/व्यय -१३, दिनांक १२/०८/२०२४ तसेच, 
वरिष्ठ लेखाधिकारी, भारतीय लेखा परिक्षा व लेखा विभाग, प्रधान महालेखाकार कार्यालय - |, 
महाराष्ट्र, मुंबई यांच्या W.TM/Ch.2/UOR ॥०.१११/सार्वजनिक आरोग्य विभाग/२०२४-२५/ 
८२२, दिनांक ११/०९/२०२४ अन्वये दिलेल्या मान्यतेच्या अनुषंगाने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


७. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०८१९१५०८०३५०१७ असा आहे. हा 
शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


R AJ - N D ) R A Digitally signed by RAJENDRA VITTHAL KUDALE 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 


ou=PUBLIC HEALTH DEPARTMENT, 


2.5.4.20=b5 12f7ff8b758d60a4598c24a36386a48 


05881cbcea84410a43526338ca5896f, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=92FCD41 179A2BA99BFFA75CBEO 
C90685A327C8ACC0593DB3D1CCAD3F24BA631 


5, cn=RAJENDRA VITTHAL KUDALE 
KU DA [_ - Date: 2024.09.19 18:15:31 --05'30' 
(राजेंद्र वि. कुडले) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. महालेखापाल(लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र- १, मुंबई. 
२. महालेखापाल, (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र- २, नागपूर. 
३. आयुक्त आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
४. संचालक, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई. 
५. संचालक (वित्त व लेख) राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
६. सहसंचालक (अर्थ व प्रशासन), आरोग्य सेवा, मुंबई. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-१०२४/प्र.क्र.३२६/आरोग्य-७ 


७. अति. संचालक, राज्य कुटुंब कल्याण कार्यालय, पूणे 
८. प्रशासकी अधिकारी, आरोग्य सेवा, मुंबई. 

९. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

१०.सर्व जिल्हा शल्य चिकित्सक, 

११.सर्व उपसंचालक, परिमंडळे 

१२. सर्व जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा परिषद. 
१३.निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

१४.वित्त विभाग ( अर्थसंकल्प/व्यय-१३), मंत्रालय, मुंबई. 
१५.नियोजन विभाग (कार्यासन १४८१) मंत्रालय, मुंबई. 
१६.कार्यासन अर्थसंकल्प/लेखा, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मुंबई 
१७.निवडनस्ती ( आरोग्य -७ . 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


